Hear व ge विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील गट-ब संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या (सन २०२४-२५). 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: मबाआ-२०२४/प्र.क्र.४०/का-७अ. 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) अध्यादेश २०२४, दि.२९.८.२०२४. 
३) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचा प्रस्ताव जा.क्र.मबाविआ /आस्था/गट- ब 
/सर्व.साधा/बदली-२००/माहिती/का-१/२०२४/३४८२, दि.३१.५.२०२४ 


AIR आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) अध्यादेश २०२४, दि.२९.८.२०२४ 
मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास समक्ष असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या 


अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या HHA ४ (१), ४ (2), ४(३), ४ (४) व ४ (क) मधील तरतुदीनुसार या 


विभागातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) / अधीक्षक, शासकीय संस्था / निरीक्षक प्रमाणित शाळा 


व संस्था / जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी व तत्सम पदे या गट-ब संवर्गातील खालील स्तंभ क्र.२ 


मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 


प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नांव व कार्यरत बदलीनंतरची 
अ.क्र बदलीनंतरची पदस्थापना शेरा 
पदस्थापना 
(१ (2) छि (8) 
al . | श्री.कि.चं.सुर्यवंशी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | A), करमाळा, जि. सालापूर 
मोहोळ, जि. सोलापूर 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.४०/का-७अ. 


२. ।श्री.उ.मा.मुदखेडे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, देगलुर, जि. नांदेड 
हदगांव, जि. नांदेड 
3.  श्री.स.सं.नवले, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, तासगाव, जि.सांगली 
शिराळा, ता.सांगली 
४. श्री.रा.रा. ऐवळे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, आटपाडी, जि. सांगली 
खुंटामोडी, ता. धडगांव, 
जि.नंदुरबार 
५. | ALAR. चव्हाण, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), वैजापूर, 
धारणी, जि.अमरावती जि. छ. संभाजीनगर 
६. ।श्री.स.रा. पोळ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीम. ते. भा. करंगुटकर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा, डहाणू, जि. पालघर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
(ग्रा, शहापूर (डोळखांब), होणाऱ्या पदावर 
जि.ठाणे. 
७. | Shai. शा. येदे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), अंबरनाथ,जि.ठाणे 
जव्हार-२, जि.पालघर 
८. | ast. गं. विभुते, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्रीमती पोवार यांच्या 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, कराड,जि.सातारा बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जव्हार-१, जि.पालघर पदावर 
९. _श्री.कु.ब .जाधव, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्री प्रि. सु. बारभुवन यांच्या 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, मंचर, जि.पुणे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
मोखाडा, जि.पालघर पदावर 
| ०. । श्री.म.बा.जाधव, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, दहिवेल, जि. धुळे 
बागलाण (सटाणा), जि.नाशिक 
हि १. | श्रीम.वै.वि.सांगळे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा, अकोला, जि. अकोला 
(ग्रा, कळंब, जि. धाराशिव 
१२. | श्री जी.ग.राठोड, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), सिंदखेडराजा, 
धाराशिव (तेर)-२, जि.धाराशिव जि.बुलढाणा 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.४०/का-७अ. 


१३. | TAGISH, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), भद्रावती, जि.चंद्रपुर 
(ग्रा, चिमूर, जि.चंद्रपूर 

१४. | Mare फारुक मुबारक, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), गेवराई, जि.बीड 
(ग्रा), शहाहादा (म्हसावद)-२, 
जि.नंदुरबार 

१५. | श्रीम.ज.गो.नाईक, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी । श्री.अ.दि.पाटील यांच्या 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, कागल जि.कोल्हापूर पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या 
देवळा, जि.नाशिक पदावर 

१६. | HAA Has , बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, पुरंदर, जि. पुणे 
धाराशिव, जि.धाराशिव 

१७. | श्री.दे.का. वाघ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, बदनापूर, जि. जालना 
उमरगा, जि.धाराशिव 

१८. | श्रीमती क.गं. देशमुख, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, गंगापूर-२, 
मुरबाड-२, जि.ठाणे जि. छ.संभाजीनगर 

१९.  श्री.पं.ना. वाकडे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), पेठ, जि.नाशिक 
इगतपूरी, जि.नाशिक 

२०. | HAT. रा. टेरे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
अधिक्षक, शासकीय मुलांचे वरिष्ठ । (ग्रा, भातकुली ,जि.अमरावती 
बालगृह, अमरावती 

२१. | श्री.गो.रा. अंधारे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
अधिक्षक, शासकीय मुलांचे (ग्रा), गंगापूर-१, 
कनिष्ठ/वरिष्ठ बालगृह, परभणी  । जि. छ.संभाजीनगर 

22. | श्री.अ.कि.झरेकर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), पारनेर, जि. अहमदनगर 
सुरगाणा(बाऱ्हे)-२ नवनिर्मित, 
जि.नाशिक 

२३. | HAAG. साताळकर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, कर्जत-२, जि.रायगड 
राजूर, जि.अहमदनगर 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.४०/का-७अ. 


२४. | श्रीम.ते.भा.करंगुटकर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा, पाली, जि. रायगड 
(ग्रा, डहाणू, जि.पालघर 
२५. |श्री.सा.भु. वंगारी , बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, लातुर, जि. लातुर 
नंदुरबार, जि.नंदुरबार 
२६. | श्री.अ.ही.पटले, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्री. स. रा. वर्पे यांच्या 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), देवरी,जि.गोंदिया बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
सिरोंचा, जि.गडचिरोली पदावर 
२७. | श्री.अ.कि. पवार, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, पालघर, जि. पालघर 
नारायणगांव, जि. पुणे 
२८. | श्री.प.व.ननावरे, अधिक्षक, शासकीय मुलांचे रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | वरिष्ठ बालगृह, अमरावती 
मानोरा, जि.वाशिम 
२९. | श्रीम.प्रि.न.किरणापुरे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, गोंदिया-२, जि. गोदिया 
अर्जुनी मोरगांव, जि.गोंदिया 
३०.  श्री.सा.अ.चौधरी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | sake फारुख मुबारक 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), शहादा (म्हसावद)-२, जि. | यांच्या बदलीने रिक्‍त 
अक्कलकुवा (पिंपळखुटा)-२, नंदुरबार होणाऱ्या पदावर 
जि.नंदुरबार 
३१. श्री.प. बा. हिरे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 'श्री.एन.के.अहिरराव यांच्या 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, मालेगांव, जि. नाशिक | बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
कळवण-२, जि.नाशिक पदावर 
३२.  श्री.रा.स.भामरे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), साक्री पिंपळनेर -२, 
बागलाण-२, जि.नाशिक जि.धुळे 
33.  श्रीम.सा.स.देशमुख, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, खेड-१ जि.पुणे 
मालेगांव, जि.वाशिम 
३४.  श्री.स.रा.वर्पे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, राधानगरी, जि.कोल्हापूर 
देवरी, जि.गोंदिया 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.४०/का-७अ. 


३५.  श्री.व्ही.डी.वळवी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्री. सा. भु. वंगारी यांच्या 
अधिक्षक, शासकीय मुलांचे वरिष्ठ । (ग्रा), नंदुरबार, जि. नंदुरबार । बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
बालगृह, MATT कॅम्प-५, पदावर 
उल्हासनगर, ठाणे 

३६. | ARIA. चव्हाण, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), पंढरपुर क्र.१, जि.सोलापूर 
भामरागड, जि.गडचिरोली 

३७. | PAIR, अधिक्षिका, शासकीय मुलींचे । रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | निरीक्षणगृह/ विशेषगृह, मुंढवा, 
मंचर, जि.पुणे पुणे 

३८. | श्री.एन.के.अहिरराव, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), नवापूर, जि.नंदुरबार 
मालेगांव, जि.नाशिक 

३९.  श्री.वि.ल.कोतागडे, सध्याच्या पदावर १ वर्ष 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | मुदतवाढ 
मावळ, जि.पुणे 

४०. श्रीम स्ने. मा. माने, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, शिराळा, जि. सांगली 
शाहूवाडी, जि.कोल्हापूर 

४१. | श्रीमती मनिषा साळुंके/ मा.कु. सध्याच्या पदावर १ वर्ष 
चव्हाण, मुदतवाढ 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), 
मिरज, जि.सांगली 

४२.  श्री.न.प्या.सोनटक्के, अधिक्षक, शासकीय भिक्षेकरी । रिक्त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | स्विकार केंद्र, नागपूर 
गोंदिया-१, जि.गोंदिया 

४३. श्रीम जो. रा. बेल्हेकर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), आष्टी, जि. बीड 
जामखेड, जि. अहमदनगर 

४४.  श्रीम.सु.बा.पोवार, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, हातकणंगले-२, जि. 
कराड, जि.सातारा कोल्हापूर 

४५.  श्री.भि.दा.वानखेडे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 'श्री.व्ही.डब्ल्यू.दुर्ग यांच्या 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, अमरावती, जि.अमरावती | पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या 
चिखलदरा, जि.अमरावती पदावर 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.४०/का-७अ. 


४६. | HAART. OO, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | श्री.मुदखेडे यांच्या 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, हदगाव, जि. नांदेड बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
अर्धापूर, जि. नांदेड पदावर 

४७. श्रीम. वै. वि. दाभाडे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा), भिवंडी-२, जि.ठाणे 
भिवंडी, जि.ठाणे 

४८. श्री .दि.पी. मेहेत्रे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, अहमदनगर-?२, 
सिल्लोड, जि. छ.संभाजीनगर जि. अहमदनगर 

४९. श्री.स.प.माने, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, लोहा, जि. नांदेड 
पुसद, जि.यवतमाळ 

५०. | श्री.अ.चि.माने, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, बारामती-१, जि. पुणे 
बारामती-२, जि.पुणे 

५१. | SRV. सय्यद, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | (ग्रा, मोताळा, जि. बुलढाणा 
अहमदनगर-२, जि.अहमदनगर 

५२. | श्री.सं.आ.काळे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), । (ग्रा, दौंड -२, जि.पुणे 
इंदापूर, जि.पुणे 

५३. | श्री.का.अ.बडे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी | रिक्‍त पदावर 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), | परळी (वैजनाथ), जि.बीड 
घनसावंगी-१, जि.जालना 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही करुन त्यांना त्यांच्या 


बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसेच, पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय 


अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ 


पाठविण्यात यावे आणि संबंधित अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 


कार्यमुक्त केले व ते कोणत्या दिनांकास बदलीच्या ठिकाणी हजर झाले त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल 


शासनास desk7a.wcd-mh @mah.gov.in UT ई-मेलवर तात्काळ सादर करावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.४०/का-७अ. 


डर उपरोक्त अधिकारी यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र 


नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ Helles नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या 


अधिकार्‍यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 


४. उपरोक्त अधिकारी यांना पदस्थापनेने देण्यात आलेल्या पदावर रुजू करुन घेताना, ते रजेवर / 


गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. 


सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय 


मंडळासमोर पाठवावे. वैद्यकीय रजेव्यतिरिक्‍त अन्य रजेवर असल्याचे आढळल्यास संबंधितांकडून न चुकता 


तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच, रजेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील निर्देश्ांचे पालन करावे. 


५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 


यांच्या काळातील प्रदाने) नियम,१९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या ठिकाणी 


रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन म्हणून गणला जाईल. 


६. उपरोक्‍त अधिकारी यांची बदली ही प्रशासकीय बदली असल्याने त्यांना प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक 
लाभ अनुज्ञेय असतील. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०८३०१७४०५९४२३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHIVAJI P KARWAR 

H | VA | p DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a1c2a78fe8ffea3c9 
dd01377e25f76a36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=579FDC49AAE09A 107A14D18D2E6E7AEC6E608DE 
79CB8407CA0E64638BB98CDBO, cn=SHIVAJI| P KARWAR 


Date: 2024.08.30 20:36:20 +05'30' 


(शिवाजी पां. कारवार) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


आयुक्त,महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
मा.सचिव (म.व बा.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई-३२, 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.४०/का-७अ 


९ 


. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत ), 

. संबंधित विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 

. संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास), जिल्हा परिषद (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 
. संबंधित जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत), 


संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत 


१०.महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
११.संबंधित अधिकारी द्वारा- आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 
१२.निवडनस्ती (कार्यासन-७ ३), महिळा व ares विकास विभाग. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


